सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

सोमवार , ऑक्टोबर १० , २०२२ / आश्विन १८ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १८७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वर्ष ८ , अंक ९ ० ( २ ) ] 


महसूल व वन विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० ऑक्टोबर २०२२ 

अधिसूचना 


वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२ . 

—- 

क्रमांक डब्ल्यूएलपी / ०६.२२ / प्र.क्र .१६६ / फ -१ . – ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव वन उप विभागात समाविष्ट असलेल्या 
व शासनाच्या मालकीच्या असलेल्या , अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या क्षेत्राचे ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त क्षेत्र ” असा करण्यात आला 
आहे ) पारिस्थितीकीय , प्राणीजातीय व वनस्पतीविषयक महत्त्व असल्याकारणाने , त्यातील बिबट इत्यादी प्राणीजातींचे व वनस्पतींचे तसेच 
त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ , महाराष्ट्र शासनास स्थानिक समुदायाशी विचारविनिमय केल्यानंतर , ते क्षेत्र “ संवर्धन 
राखीव " म्हणून घटित करणे गरजेचे आहे , असे वाटते ; 


त्याअर्थी , आता , वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२ ( १ ९ ७२ चा ५३ ) चे कलम ३६ - क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , ही अधिसूचना शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त क्षेत्र हे " मुरागड संवर्धन राखीव " या नावाने ओळखले जाणारे संवर्धन राखीव क्षेत्र 
म्हणून घोषित करीत असून त्याचे स्थान व हद्दी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आहेत . 


वन वृत्त 

वन उप विभाग 


अ . क्र . 

( १ ) 
१ 


अनुसूची 

नाशिक जिल्ह्याच्या मालेगाव वन उप विभागाच्या सटाणा वन परिक्षेत्राच्या राखीव वन क्षेत्रातील " मुरागड संवर्धन राखीव " क्षेत्राचे 
स्थान व हद्दीः 


तालुका 
( २ ) 

बागलाण 


भाग चार - अ - १८७-१ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


: नाशिक 

: मालेगाव 


गाव 

( ३ ) 

केरसाणे 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


सर्व्हे क्र . 

( ४ ) 

१ ९ ४ 


( १ ) 


गट क्र . 

( ५ ) 

७३ 


राखीव वन क्षेत्र ( कलम २० ) ( हे . ) 

( ६ ) 

१६४.७ ९ ८ 


२ 


अ . क्र . 

( १ ) 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 


उत्तर .. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , ऑक्टोबर १० , २०२२ / आश्विन १८ , शके १ ९ ४४ 

सर्व्हे क्र . 

( ४ ) 

६२ 

६८ 

१८ 

२१ 

१८ 

१ ९ 


तालुका 

( २ ) 


दक्षिण . - 

- 


गाव 

( ३ ) 

दसाणे 

भवाडे 

पिसोरे 

मळगाव खु . 


पठावे 
तळवाडे दि . 


२० 


मौजे वाघंबे गट क्र . १४५ 

मौजे भिमखेत गट क्र . १ ९ 

मौजे बोरदैवत गट क्र . २ 

मौजे नरकोळ गट क्र .११ 

मौजे जाखोड गट क्र . ३२ , ४३ 


२१५ 

४ ९ 


मुरागड संवर्धन राखीव क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र ४२८७.४१४ हेक्टर किंवा ४२.८७ चौ . कि . मी . 

चतुःसीमा 


गट क्र . 

( ५ ) 

१३४ 

१५२ 

२८ 

१७ 

१६ 

१५ 

१३ 

एकूण 

५३ 

१२२ 

एकूण एकंदर 


राखीव वन क्षेत्र ( कलम २० ) ( हे . ) 

( ६ ) 

९ २५.५३७ 

१६२४.८ ९ ५ 

५०७.६५८ 

५६३.७२८ 

१.५ ९ ८ 

३.२१७ 

४.४ ९ २ 

५७३.०३५ 

१६६.५२८ 

३२४.९ ६३ 

४२८७.४१४ 


मौजे मुंगसे गट क्र . ३ , ३४ 

पूर्व . - 

मौजे केरसाणे गट क्र . ८७ , ८६ , ८५ , ८४ , ८३ , 
- 

नाला 

मौजे केरसाणे गट क्र . ७८ , ७५ , ७४ , नाला , ५ ९ , ६१ , ६२ , ६३ , ६४ , ६५ , ७२ , ६६ , ७१ , ७० , ६ ९ , ६८ 

मौजे दसाणे गट क्र . ९ ७ , ९ ६ , ९ ८ , १०० , १०१ , १०२ , १०३ , १०४ , १०५ , १० ९ , १२१ , १२२ नाला , १२३ , 

१२४ , १२५ , १२८ , १२ ९ , १३० , १३१ , १३२ , १४४ , १४३ , १४२ , १४१ भाग , १४० , १३ ९ , १३४ , १३५ , १३६ , 
१३७ , १३८ , १४० , १४१ भाग , १४ ९ , १५२ , १५३ , २ ९ , ३० , ३१ , ३२ , ३३ , ३४ , ३६ , ३५ 

मौजे तळवाडे दि . गट क्र . १८ ९ , १८८ , १८७ , १८६ , १८५ , १८३ , १८० , १६० , १५ ९ , १५८ , १५७ , १५६ , १५५ , १५४ , १५३ , 

१५२ , १४७ , १४१ , ११० , १४० , १३ ९ , १३८ , १३७ , १३६ , १३५ , १३४ , ११७ , ११८ , ११ ९ , १३३ , १३२ , १३१ , 

, 


१३० , १२ ९ , १२८ , १२७ , १२६ , १२५ , १२१ 

मौजे मोरकुरे गट क्र . नाला , १६३ , १६२ , १६१ 

मौजे पठावे गट क्र . ३८ , ४० , ४१ , ४२ , ४५ , ४६ , ४७ , ४ ९ , ५२ , २४ , ५४ , ५५ , ५६ , १०२ , १०३ , १०४ , १०५ , 


१०६ , १०७ , १३७ , १३८ , १३ ९ , १४० , १५५ , १५४ , १५६ , १५७ , १५८ , १६३ , १६२ , १८१ 


पश्चिम . – मौजे साळवण गट क्र . २० , मौजे साल्हेर गावाची हद्द 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सिद्धेश सावर्डेकर , 

शासनाचे विशेष कार्य अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , ऑक्टोबर १० , २०२२ / आश्विन १८ , शके १ ९ ४४ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT , 1972 . 

No. WLP / 06.22 / CR - 166 / F - 1. - Whereas , it appears to the Government of Maharashtra after 
having consultation with local communities that , the area owned by Government described in the 
Schedule ( hereinafter referred to as the " said area " ) comprised within Malegaon Forest Sub - Division 
of Nashik District , for reasons of its ecological , faunal and floral significance , needs to be constituted 
as a " Conservation Reserve " for the purpose of protecting Leopard , other flora and fauna therein 
and their habitat ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 36 - A of the Wild Life ( Protection ) 
Act , 1972 ( 53 of 1972 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby declares , with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette , the 
said area as a " Conservation Reserve " to be known as " Muragad Conservation Reserve " the 
situation and limits of which are specified in the Schedule appended herewith . 

Schedule 


Sr. No. Taluka 


( 1 ) 

1 

2 

3 

4 

5 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 10th October 2022 
NOTIFICATION 


Situation and limits of " Muragad Conservation Reserve " in Reserve Forests of Satana Forest 
Range of Malegaon Forest Sub - Division of Nashik District . 

Forest Circle 

Forest Sub - Division 
: 


LO 


6 

7 


: 


Village 

( 2 ) 

( 3 ) 

Baglan Kersane 

Dasane 

Bhawade 


Pisore 

Malgaon Kh . 


Pathave 

Talwade Di. 


Nashik 

Malegaon 


Survey No. 

( 4 ) 

194 

62 

68 

18 

21 

18 

19 

20 


215 

49 


Gat No. 


North . Village of Waghambe Gat No. 145 

Village of Bhimkhet Gat No. 19 

Village of Bordiwat Gat No. 2 


( 5 ) 

73 

134 

152 

28 

17 

16 

15 


13 

Total 

53 

122 


३ 


Grand Total 


Reserve Forest Area 
( Sec . 20 ) ( Ha . ) 

( 6 ) 

164.798 

925.537 

1624.895 

507.658 

563.728 

1.598 

3.217 

4.492 

573.035 

166.528 

324.963 

4287.414 


Area of Muragad Conservation Reserve is 4287.414 Ha . or 42.87 Sq . Km . 

Boundaries : 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , ऑक्टोबर १० , २०२२ / आश्विन १८ , शके १ ९ ४४ 

Village of Narkol Gat No. 11 

Village of Jakhod Gat No. 32 , 43 

Village of Mungse Gat No. 3 , 34 

East.- Village of Kersane Gat No. 87 , 86 , 85 , 84 , 83 , Nala 

South.- Village of Kersane Gat No. 78 , 75 , 74 , Nala , 73 , 59 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 72 , 71 , 70 , 
69 , 68 


Village of Dasane Gat No. 96 , 97 , 98 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 109 , 121 , 122 , Nala , 
123 , 124 , 125 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 144 , 143 , 142 , 141pt , 140 , 139 , 134 , 135 , 136 , 
137 , 138 , 140 , 141pt , 149 , 152 , 153 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 35 


Village of Talwade Gat No. 189 , 188 , 187 , 186 , 185 , 183 , 180 , 160 , 159 , 158 , 157 , 156 , 
155 , 154 , 153 , 152 , 147 , 141 , 110 , 140 , 139 , 138 , 137 , 136 , 135 , 134 , 117 , 118 , 119 , 133 , 
132 , 131 , 130 , 129 , 128 , 127 , 126 , 125 , 121 

Village of Murkure Gat No. Nala , 163 , 162 , 161 

Village of Pathave Gat No. 38 , 40 , 41 , 42 , 45 , 46 , 47 , 49 , 52 , 24 , 54 , 55 , 56 , 102 , 103 , 
104 , 105 , 106 , 107 , 137 , 138 , 139 , 140 , 155 , 154 , 156 , 157 , 158 , 163 , 162 , 181 
West.- Village of Salwan Gat No. 20 and Village Boundary of Salher 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SIDDESH SAWARDEKAR , 

Officer on Special Duty to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


